सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, प्रशासन-४ यांच्या 
आस्थापनेवरील अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक - इएसटी-२०२३/प्र.क्र.८७/प्रशासन-४, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :-२६/०२/२०२४ 


वाचा :- 

१) शा.नि, सा.बां.गृ.नि.क्र.हइएसटी-१०७६/४ अ दि.१२/०९/१९७९ 

२) शा.नि, सा.बां.विभाग, क्रमांक-उदव्य-२०१०/प्र.क्र.९०/प्रशासन-४, दि.१७/०४/२०१० 

३)शा.नि,सा.बां.विभाग,क्रमांक-इएसटी-२०१४/प्र.क्र.३४/प्रशासन-४,दि.२१/०३/२०१४ 

४)शा.नि,सा.बां.विभाग,क्रमांक-इएसटी-२०१५/प्र.क्र.३८/प्रशासन-४, दि.१७/०३/२०१५ 

५शा.नि,सा.बां.विभाग,क्रमांक-इएसटी-२०१६/प्र.क्र.५३/प्रशासन-४, दि.१७/०३/२०१६ 
६) शा.नि,सा.बां.विभाग,क्रमांक-पदनि-२०१७/प्र.क्र.२५/प्रशासन-४,दि.०८/०२/२०२७ 
७)शा.नि,सा.बां.विभाग,क्रमांक-इएसटी-२०१७/प्र.क्र.३५/प्रशासन-४,दि.०७/०३/२०१७ 
८)शा.नि,सा.बां.विभाग,क्रमांक-इएसटी-२०१७/प्र.क्र.१७४/प्रशासन-४, दि.०६/१०/२०१७ 
९)झा.नि,सा.बां.विभाग,क्रमांक-इएसटी-२०१७/प्र.क्र.१७४/प्रशासन-४, दि.१६/०१/२०१८ 
१०)शा.नि,सा.बां.विभाग, क्रमांक-इएसटी-२०१७/प्र.क्र.१७४/प्रशासन-४, दि.१४/०३/२०१८ 
११)शा.नि,सा.बां.विभाग,क्रमांक-इएसटी-२०१७/प्र.क्र.१७४/प्रशासन-४, दि. १६/१०/२०१८ 
१२) शा.नि,सा.बां.विभाग,क्रमांक-इएसटी-२०१९/प्र.क्र.3०/प्रशासन-४, दि. ०८/०३/२०१९ 
१३) शा.नि,सा.बां.विभाग,क्रमांक-इएसटी-२०१९/प्र.क्र.३०/प्रशासन-४, दि. २०/०२/२०२० 
१४ शा.नि,सा.बां.विभाग,क्रमांक-पदनि-२०१६/प्र.क्र.२१०/प्रशासन-४, दि. १४/१०/२०२१ 
१५) शा.नि,वित्त.विभाग,क्रमांक- पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, दि. ०८/०२/२०२३ 
१६) शा.नि,वित्त.विभाग,क्रमांक- पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, दि. ३१/०८/२०२३ 
१७) शा.नि,सा.बां.विभाग,क्रमांक-इएसटी -२०२३/प्र.क्र.८७/प्रशासन-४, दि. १३/०९/२०२३ 
१८) शा.नि,वित्त.विभाग,क्रमांक- पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, दि. २१/०२/२०२४ 


शासन निर्णय:- 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग (खुद्द) मंत्रालय व नवीन प्रशासन भवन या इमारतींच्या देखभाल, व्यवस्थापन व 
स्वच्छता या कामासाठी दि.१२/०९/१९७९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये या कार्यासनाच्या आस्थापनेवर विविध 
१७ संवर्गातील ८२ अस्थायी पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. सदर ८२ अस्थायी पदांना वेळोवेळी मुदतवाढ 
देण्यात आली होती. प्रशासन-४ च्या आस्थापनेवरील ८२ अस्थायी पदांपैकी उद्वाहकांची ११ अस्थायी पदे 
दि.१७/०४/२०१० रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे कार्यकारी अभियंता दक्षिण (विद्युत) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
मुंबई यांच्या आस्थापनेवर हस्तांतरीत करण्यात आलेली आहेत. तसेच सदर शासन निर्णयान्वये ११ उद्चवाहक, 
१ मुख्य सफाईगार, 22 सफाईगार पदे अशी एकूण ३४ अस्थायी पदे आढाव्याअंती रद्द करण्यात आली आहेत. 

२. शासन निर्णय दि.०८/०२/२०१७ अन्वये १ मुख्य सफाईगार, ५ सहायक दारवान, १ विशेष स्वच्छक, ३७ 
स्वच्छक व १ सफाईगार अशी एकूण ४५ (पैकी २० अस्थायी) पदे निरसित करण्यात आली आहेत. त्यामुळे 
सध्यस्थितीमध्ये (४८-२० २८ पदे) २८ इतक्या अस्थायी पदांना या विभागाच्या दिनांक १३ सप्टेंबर, २०२३ च्या 


शासन निर्णय क्रमांकः इएसटी-२०२३/प्र.क्र.८७/प्रशासन-४, 


शासन निर्णयान्वये दिनांक २८/०२/२०२४ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे. शासन निर्णय 
क्रमांक-पदनि-२०१६/प्र.क्र.२१०/प्रशा-४,दि.१४ ऑक्टोबर,२०२१ अन्वये मंत्रालय व नवीन प्रशासन भवन 
इमारतीच्या परिरक्षण/देखभाळ व साफसफाई व्यवस्थेसाठी असणा-या एकूण नियमित १५० पदांच्या 
आकृतीबंधास शासन मंजूरी देण्यात आली आहे. या शासन निर्णयाव्दारे सदरच्या १५० पदांपैकी सोबतच्या 
विवरणपत्र “अ” मध्ये दर्शविलेल्या २८ अस्थायी पदांना दिनांक ०१/०३/२०२४ ते दि. ३१/०८/२०२४ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्यास झासन मंजुरी देण्यात येत आहे. 

३. सदर पदांवर होणारा खर्च सन २०२४-२०२५ या आर्थिक वर्षासाठी '३४५१-सचिवालय आर्थिक सेवा-०९०- 
सचिवालय-सार्वजनिक बांधकाम विभाग, (योजनेत्तर)' या लेखाशीर्षाखाली खर्ची घालण्यात यावा. 

४. असे प्रमाणित करण्यात येते की, उपरोक्त पदे सहा महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्त नव्हती. 

५. सदरहू शासन निर्णय वित्त विभाग, क्रमांक- पदनि-२०१६/प्रक्र.०८/१६/आ.पु.क, दिनांक २१/०२/२०२४ 
नुसार प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२२६१७११०८३४१८ असा आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SUNIL NARAYAN KUMBHAR 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC 
WORKS DEPARTMENT, 


2.5.4.20=8ee7324ad78520558467f7483e4005052102b430c5565e0 
€2641421303dac768, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


KUMBHAR caer ठी 
सोबत -विवरणपत्र 'अ'. (सुनिल ना. कुंभार) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१) महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता /ळेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
२) महालेखापाल -२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर, 
३) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
४) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई,प्रशासकीय इमारत “ए” वांद्रा कुर्ला संकुल बांद्रा पूर्व, मुंबई-५१, 
५) वित्त विभाग, (व्यय-११/ अर्थसंकल्प-१९/ आ.पु.क.), मंत्रालय, मुंबई, 
६) सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन-२१), मंत्रालय, मुंबई, 
७) कार्यासन अधिकारी, रोखशाखा (८ जादा प्रतींसह), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
८) कार्यासन प्रशासन-२, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
९) उप अभियंता (विद्युत) सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 
१०) कार्यासन, प्रशासन-४, (निवड नस्ती), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः इएसटी-२०२३/प्र.क्र.८७/प्रशासन-४, 


(विवरणपत्र “अ” ) 


अ. | पदनाम मंजूर पदां प्थाय प्थाय शकि 
क्र संख्या/सचिव पदे पदे 
समितीने मान्यच 
केलेला आकृतीबंध 
१ । सहाय्यक ०२ ०२ शि एस-१४ 
रु.३८६००-२२८०० 
२ | लघुटंकलेखक ०१ ०१ णं एस-८ 
रु.२५५००-८११०० 
3 ।लेखालिपिक ०१ ०१ शि एस-६ 
रु.१९९००-६३२०० 
४ । लिपिक ०१ ०१ शं एस-६ 
रु.१९९००-६३२०० 
५ | अग्निसुरक्षा og ०१९ शॉ एस-१० 
अधिकारी रु.२९२००-९२३०० 
६ । प्रमुख ०३ ०३ शि एस-७ 
अग्निशामक रु.२१७००-६९१०० 
विमोचक 
७ शामव ow ow a एस-६ 
विमोचक रु.१९९००-६३२०० 
८ स्वच्छता २ ०१ ०१ एस-६ 
निरिक्षक रु.२५५००-८११०० 
९ | मुकादम ११ ०२ ०९ wa-3 
रु.१६६००-५२४०० 
१० | दारवान २१ ११ १० एस-३ 
रु.१६६००-५२४०० 
११ | स्वच्छक ८८ तिशी ८८ एस-१ 
रु.१५०००-४७६०० 
१२ | शश शि शश एस-१ 
रु.१५०००-४'७६०० 
१३ | ०१ 02 शि एस-३ 
रु.१६६००-५२४०० 
एकूण १५० २८ १२२ 


SUNIL NARAYAN 


KUMBHAR 
(सुनिल ना. कुंभार) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


Digitally signed by SUNIL NARAYAN KUMBHAR 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC WORKS 
DEPARTMENT, 
20=8ee7324ad78520558467f7483e4005052102b430c5565e0c 
2641421303dac768, stalCode=400t Mi 
ber=2828D037DD59E438CF985BD1955B1C61CDFC904C 
C19AEF89939C712349A40306, 
Date: 2024.02.26 17:21:31 +05'30' 


‘SUNIL NARAYAN KUMBHAR 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


